RNI No. MAHBIL / 2012/ 46121 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग दोन 


वर्ष ३, अंक ६६ ] 


गुरुवार , डिसेंबर ७, २०१७/ अग्रहायण १६, शके १९ ३९ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये १२.०० 


: 


असाधारण क्रमांक ११ ९ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


बृहन्मुंबई महानगरपालिका 
मुंबई महानगरपालिका अधिनियमान्वये प्रभाग क्र . २१ करिताच्या रिक्त पदाची 

पोट निवडणूक -डिसेंबर २०१७ 

अधिसूचना 


क्रमांक एमजीआर / ४६६५ 


३ . 


१. मुंबई महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्र .२१ करीता दिनांक १३ डिसेंबर , २०१७ रोजी निवडणूक लढविली जात आहे . मुंबई महापालिका 
अधिनियम कलम २७(२ ) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे मी, याद्वारे प्रभाग क्र .२१ मधून अंतिमरीत्या निवडणूक लढविणाऱ्या सर्व उमेदवारांची 
नावे, त्यांची निवासी पत्ते , राजकीय पक्षाचे नाव , निवडणूक चिन्ह व इतर तपशील याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे. सदर प्रभागातून एक नगरसेवक 
निवडावयाचा आहे . 

२. बृहन्मुंबई क्षेत्रातील प्रभाग क्र . २१ च्या प्रभाग क्षेत्रामधील सर्व मतदान केंद्रावर एकाच वेळी बुधवार , दिनांक १३ डिसेंबर, २०१७ रोजी 
सकाळी ७-३० ते सायंकाळी ५-३० वाजेपर्यंत मतदान घेतले जाईल . या मतदान केंद्राची यादी प्रसिद्ध झाली असून दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१७ पासून 
प्रशासकीय विभाग “ आर / दक्षिण ” कार्यालयातील संबंधित निवडणूक कार्यालयात निरिक्षणाकरिता आणि विक्रीकरिता ठेवली आहे . 

मतदान केंद्राध्यक्ष व त्यांनी प्राधिकृत केलेले मतदान अधिकारी यांचे समक्ष मतदारांची फोटो ओळखपत्रे किंवा राज्य निवडणूक 
आयोगाच्या दिनांक ८ नोव्हेंबर २०११ रोजीच्या परिपत्रकात नमूद केलेल्या १७ कागदपत्रांपैकी कोणतेही एक कागदपत्र सादर करणे सापेक्ष सदर 
मतदारास इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रावर मतदान करण्याची परवानगी दिली जाईल . 

एखादा मतदार निरक्षरतेमुळे, शारीरिक व अन्य अपंगत्वामुळे, विहीत पद्धतीने मतदान करण्यास असमर्थ असल्यास, मतदान केंद्रातील 
मतदान केंद्राध्यक्ष त्याला आवश्यक ती मदत पुरवतील . 

फक्त उमेदवार आणि त्यांच्या वतीने प्राधिकृत केलेले आहे अशा मतदान प्रतिनिधींना मतदान केंद्रात प्रवेश करण्यास अनुमती दिली 
जाईल. परंतु, स्वतः त्याचा/तिचा मताधिकार बजाविण्याव्यतिरिक्त कोणीही उमेदवार वा मतदान प्रतिनिधीला मतदान कक्षात प्रवेश दिला जाणार नाही. 
तथापि ज्यांना राज्य निवडणूक आयोगाने प्राधिकृत केले आहे अशांना मतदान केंद्रात प्रवेश दिला जाईल . 

६. मुंबई महापालिका अधिनियमाच्या कलम २७ ए ( मतदान केंद्रामध्येकिंवा मतदान केंद्राच्या आसपास किंवा जवळ मत प्रचारास मनाई), 
२७ ए ए ( मतदानाच्या दिवशी सार्वजनिक सभांना मनाई), २७ बी ( मतदान केंद्रामध्ये वा जवळ गैरवर्तणुकीसाठी शास्ती), २७ सी ( मतदान केंद्रात 
गैरवर्तणुकीसाठी शास्ती), २८ ए (मतदानाची गुप्तता राखणे ) २८ बी ( उमेदवारासाठी किंवा मतदानावर प्रभाव टाकण्यासाठी अधिकारी इत्यादींनी 
कोणतेही कृत्य न करणे), २८ सी (निवडणूकी संबंधाने कार्यालयीन कर्तव्याचा भंग करणे हा एक गुन्हा आहे.), २८ ई ( अन्य अपराध व त्याबाबत 
शास्ती), २८ एफ ( भ्रष्टाचार म्हणजे काय ?), २८ जी ( भ्रष्टाचार , फौजदारी अपराध आणि त्याच्या कार्यपद्धती), यांच्याकडे उमेदवाराचे/ मतदाराचे 
लक्ष वेधण्यात येत आहे . 


४ . 


५ . 


भाग दोन -११९ -१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, गुरुवार, डिसेंबर ७, २०१७ / अग्रहायण १६, शके १९ ३ ९ 


७ . 


मतमोजणी 

गुरुवार दिनांक १४ डिसेंबर २०१७ रोजी सकाळी १०-०० वाजता घेतली जाईल. मतमोजणी केंद्रांचे पत्ते निवडणूक निर्णय 
अधिकारी यांचेकडे आहेत . 

उमेदवार आणि त्यांचे मतमोजणी प्रतिनिधी यांना निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी पुरविलेले बिल्ले लावल्याशिवाय मतमोजणीकेंद्रात 
प्रवेश दिला जाणार नाही . 


मुंबई महापालिका अधिनियमाच्या कलम १० आणि ३२ च्या तरतुदीन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे, १५ डिसेंबर २०१७ रोजी वा तत्पूर्वी 
निवडून आलेल्या उमेदवारांची यादी त्यांना मिळालेल्या वैध मतासह शासन राजपत्रात प्रसिद्ध केली जाईल . तसेच सदर नावे बृहन्मुंबई 
महानगरपालिका, निवडणूक कार्यालय, जे. बी. शाह मंडई इमारत, तिसरा मजला, युसूफ मेहेरअली मार्ग, मस्जिद बंदर , मुंबई ४०० ०० ९ येथे नोटीस 
बोर्डावर प्रदर्शित केली जाईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन , गुरुवार , डिसेंबर ७, २०१७ / अग्रहायण १६, शके १९ ३ ९ 


MUNICIPAL CORPORATION OF GREATER , MUMBAI 
General Election , 2017 of Councillors under the Mumbai Municipal Corporation Act. 


NOTIFICATION 


No.MGR /4665 


1. The election for the Ward No.21 is being contested on 13th day of December 2017 . 
I, therefore , herby publish the names of all the contesting candidates with their respective abodes , 
name of the political party, symbols and descriptions in respect of the Ward No.21 as required 
under section 21(2 ) of Mumbai Municipal Corporation Act. One Councillor is to be elected from 
each ward . 

2. The poll will be taken on Wednesday, the 13th day of December 2017 from , 7-30 a.m. to 
5-30 p.m.at all the polling stations in election Ward No.21 in Greater Mumbai area simultaneously . 
A list of such Polling Stations are published and are kept for the inspection and for sale at each at 
the election Sub - Offices in respective administrative ward R /South office from 
7th November , 2017 . 

3. A voter will be allowed to vote on Electronic Voting machine subject to identification of 
voter and production of photo identity card or any document out of 17 documents mentioned in 
the Circular dated 8th November 2011 of State Election Commission before the presiding officer 
or polling officer authorized by him in this behalf. 

4. The Presiding Officer at the Polling Station will give such assistance as may be required 
to any voter who by reason of illiteracy , physical or other disability is unable to vote in the 
manner prescribed . 

5. Only the candidates and their polling agents duly authorised in there behalf will be 
allowed to enter the polling station (s ). But no candidate or polling agent will be allowed to enter 
voter voting compartment where a voter cast his /her vote , except when exercising his/her own 
right of voting 

6. The attention of candidates and voters in invited to section 27 - A (Prohibition of canvassing 
in or around near Polling Station ), 27 -AA (Prohibition of public meeting on the day of Poll), 27 - B 
(Penalty for disorderly conduct in or near Polling Station ) 27 -C (Penalty for misconduct at Polling 
Stations), 28 - A (Maintenance of secrecy of voting ), 28 - B (Officers etc. At Election not to act for 
candidates or influence voting and penalties therefore), 28 - C (Breach of Official duty in connection 
with elections to be an offence .), 28 - F (What is a corrupt practice ), 28 -G (Corrupt practices , 
criminal offences and procedure ) of the Mumbai Municipal Corporation Act . 

7. The counting of votes will be undertaken of Friday , the 14th day of December , 2017 
from 9-00 a.m.onwards . The addresses of counting places will be published at respective Returning 
Offficer s office . 

8. Candidates and their counting agents will not be allowed to enter the counting places 
without wearing necessary badge supplied by the Returning Officers. 

The list of the Elected Candidates along with total numbers of valid votes polled , to them 
will be published in the Government Gazette on or before Friday , the 15th day of December , 2017 
as required under provisions of section 10 , 32 of the Municipal Corporation Act. Similarly , the 
said names will be exhibited on the notice board of Brihanmumbai Municipal Corporation , Election 
Office , J.B. Shah Market Building, Yusuf Meherali Road , Masjid , Mumbai 400 009. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग दोन, गुरुवार, डिसेंबर ७, २०१७ / अग्रहायण १६, शके १९ ३ ९ 


प्रभाग क्रमांक २१ 


अ . क्र . 


उमेदवाराचेनाव 


Name of 


उमेदवाराचा पत्ता 


दिलेले चिन्ह 


Candidate 


उमेदवार 
कोणत्या पक्षाचा आहे . 

( ५ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


१ गिरकर प्रतिभा योगेश 


भारतीय जनता पार्टी 


कमळ 


Girkar Pratibha ए/ १५०१ , मधुपुरी अपार्टमेंट , 
Yogesh. 

गोखले रोड, डहाणूकर वाडी, 
कांदिवली (पश्चिम ), 
मुंबई ४०० ०६७. 


इंडियन नॅशनल काँग्रेस 


हात 


२ मधाळे ( मकवाणा ) 
निलम विशाल 


Madhale 

जनसेवा समिती, गांधी नगर, 
Makwana Nilam गोसालिया रोड, 
Vishal 

कांदिवली ( पश्चिम ), 
मुंबई ४०० ०६७ . 


बृहन्मुंबई महानगरपालिका मुख्यालय , 
महापालिका मार्ग, फोर्ट , 
मुंबई ४०० ००१. 
दिनांक ७ डिसेंबर २०१७ . 


अजोय मेहता, 
महानगरपालिका आयुक्त, 
बृहन्मुंबई महानगरपालिका. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


